RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष १, अंक ३५ ] 


शुक्रवार, ऑक्टोबर ३० , २०१५ / कार्तिक ८ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २०. - महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९ ४ यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अध्यादेश 


पृष्ठे 
१-३ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०००३२ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XX OF 2015 . 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES 

ACT , 1994. 

सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २० . 
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम , १ ९९ ४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही . 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १ ९९ ४ यात आणखी 
सुधारणा 

करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

( १ ) 


सन १ ९९ ४ 


चा 


महा.३५ . 


भाग चार - ६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३० , २०१५ / कार्तिक ८ , शके १ ९ ३७ 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेतः 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र विद्यापीठ ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१५ असे म्हणावे. 
( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल. 


सन १ ९९ ४ चा 


२ . 


महा. ३५ . 


महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम , १ ९९ ४ याच्या कलम ८२ मधील पोट -कलम ( ३ ) मध्ये , खालील १ ९९ ४ चा 
महाराष्ट्र परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 
३५ यांच्या कलम 

“ परंतु , २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था 
८२ ची सुधारणा. 

सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणारे व्यवस्थापन , ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी विद्यापीठाच्या 
कुलसचिवाकडे विहित 

नमुन्यात 

अर्ज करील. ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑक्टोबर ३० , २०१५ / कार्तिक ८, शके १९ ३७ 


my 


३ 


निवेदन . 
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९ ४ (१ ९९ ४ चा महा. ३५ ) याच्या कलम ८२ यामध्ये उच्च शिक्षणाचे 
नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची तरतूद आहे. उक्त कलम ८२ च्या पोट 
कलम (१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, विशेषतः विद्यापीठाच्या अधिकारितेमधील सेवारहित आणि न्यून विकसीत 
क्षेत्रांच्या गरजांचा योग्य तो विचार करून उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे समन्याय वाटप होण्याची सुनिश्चिती होईल , 
अशा रीतीने उच्चस्तर शिक्षणाच्या शैक्षणिक विकासाकरिता, परिसंस्थांची आणि महाविद्यालयांची स्थाने निश्चित 
करण्यासाठी, विद्यापीठ, एक सम्यक योजना तयार करील आणि ती राज्य उच्च शिक्षण परिषदेकडून मंजूर करून 
घेईल . उक्त कलम ८२ च्या पोट- कलम ( २) मध्ये अशी तरतूद आहे की , उच्च शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय 
किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासंबंधीचा कोणताही अर्ज, जर अशा योजनेशी सुसंगत नसेल तर , तो विद्यापीठाकडून 
विचारात घेतला जाणार नाही. उक्त कलम ८२ च्या पोट- कलम ( ३ ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , उच्च शिक्षणाचे 
नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणारे व्यवस्थापन, ज्या वर्षापासून परवानगी 
मागितली असेल त्याच्या अगोदरच्या वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वीविद्यापीठाच्या कुलसचिवाकडे 
विहित नमुन्यात अर्ज करील. 

२. शासनाने , विद्यापीठांकडून अशी सम्यक योजना तयार करतेवेळी विचारात घ्यावयाच्या सर्वसाधारण 
निकषांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ . नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. उक्त समितीने 
सादर केलेला अहवाल , महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण परिषदेच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घेतलेल्या 
बैठकीत स्वीकृत केला होता. उक्त बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला होता की , सर्व कृषीतर विद्यापीठे, उक्त 
समितीच्या अहवालात विनिर्दिष्ट केलेल्या निकषांनुसार सम्यक योजना तयार करतील . उक्त कलम ८२ च्या पोट 
कलम (२) च्या तरतुदीप्रमाणे, विद्यापीठांना , अशा सम्यक योजनेनुसार , उच्च शिक्षणाची नवीन महाविद्यालये किंवा 
परिसंस्था सुरू करण्याच्या अर्जावर विचार करावा लागेल . म्हणून , शासनाला, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८२ 
च्या पोट - कलम ( ३) यथोचित सुधारणा करून, सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षणाची नवीन 
महाविद्यालयेकिंवा परिसंस्था स्थापन करण्यासाठीचे प्रस्ताव, कलम ८२ च्या पोट -कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार 
सादर करण्याचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत वाढविणे इष्ट आहे असे वाटते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
विद्यापीठ अधिनियम , १९९ ४ (१ ९९ ४ चा महा . ३५ ) यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी 

करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे , म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


. 


. 


३ . 


चे . विद्यासागर राव, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


मुंबई , 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय चहांदे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


